ग्रामीण रुग्णालय, आखाडा बाळापूर तालुका 
कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली येथे नविन ट्रॉमा केअर 
युनिट स्थापन करण्यास विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२४/ प्र.क्र.६४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ११ मार्च, २०२४. 
वाचा:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.आसेआ/कक्ष ३/टिसियु/प्रस्ताव आखाडा 
बाळापूर/१९८५-८७/२४, दिनांक ०२.०२.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
ग्रामीण रुग्णालय, आखाडा बाळापूर, तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली येथे नविन ट्रॉमा केअर युनिट 
स्थापन करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

ग्रामीण रुग्णालय, आखाडा बाळापूर, तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली येथे नविन ट्रॉमा केअर युनिट 
स्थापन करण्यास विशेष बाब म्हणुन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५२०५५१६९९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . Digitally signed by NEELAM GIRISH 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NEELAM eee 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60a 
cdfadbff901 fbbbf45cc393dbd6aa91fbd6c 
a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


५ A N G WA | तण ताचच्या GBH 
(नीलम संगवई ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
महालेखापाल १/ 2, HERTS लेखा व लेखापरीक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, छत्रपती संभाजी नगर मंडळ, छत्रपती संभाजी नगर. 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय,हिंगोली. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली. 
निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


LC ०८ Aw A)  -0 


one 6 & 


